श्री.उध्दव नामदेव शिंदे मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटना, 
परभणी व उपविभागीय कृषि अधिकारी सिल्लोड अधिनस्त 
फळरोपवाटिका सिल्लोड, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद येथील 
१० रोजंदारी मजूरांनी मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथ दाखल रिट.पि.क्र.१४८५९/२०१९ मध्ये 
रोजंदारी मजूरांना न्याय निर्णयानुसार थकीत रक्‍कम अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर,२०२० 


वाचा:- १) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.आयडीए-२०१८/१६८३७/१२०४/प्र.क्र.१२४/ 
आस्था-३/२२६४२, दि.१७/९/२०२०. 
२) मा. कामगार न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाखल आयडीए क्र.२६/२०१८ बाबत 
दिलेला दिनांक १/४/२०१९ चा न्यायनिर्णय. 
3) मा. उच्च न्यायाळय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे दाखल रि.पि.क्र.१४८५९/२०१९ 
मध्ये दिनांक ७/१२/२०१९ रोचीचा न्याय निर्णय. 
प्रस्तावना:- 
श्री.उध्दव नामदेव शिंदे मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटना, परभणी व उपविभागीय कृषि 
अधिकारी सिल्लोड अधिनस्त फळरोपवाटिका सिल्लोड, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद येथील १० 
रोजंदारी मजूरांनी मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथ दाखल रिट.पि.क्र.१४८५९/२०१९ 
मध्ये दि.७/१२/२०१९ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने १० रोजंदारी मजूरांना मजूरीची 
एकूण देय रु.१७,३३,६३४/- (अक्षरी सतरा लाख तेहतीस हजार सहाशे चौतीस मात्र) इतकी रक्‍कम 
व त्यावरील ६ टक्के व्याजाच्या रकमेची परिगणना करून यावरील खर्च सन २०२०-२०२१ करिता 
२४०१-पिक संवर्धन,मागणी क्र.डी-३,१०३-बागायती व भाजीपाला पिके, ११९ (०३) रोपमळे, (०३) 
(०१) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) (०२ मजूरी) खालील 
तरतूदीमधून भागविण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय:- 
उध्दव नामदेव शिंदे मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटना, परभणी व उपविभागीय कृषि 
अधिकारी सिल्लोड अधिनस्त फळरोपवाटिका सिल्लोड, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद येथील १० 
रोजंदारी मजूरांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जातील परिशिष्ट-ए मध्ये तक्रारदाराच्या नावासमोर 
दर्शविलेली थकीत मजुरीच्या फरकाची रक्‍कम दरमहा १८ टक्के दराने मिळणेबाबत मा.कामगार 
न्यायालय औरंगाबाद येथे आयडीए क्र.२६/२०१८ दाखल केलेले होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/१३-ओ 


२. मा.कामगार न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाखल आयडीए क्र. २६/२०१८ मध्ये दिनांक 
१/४/२०१९ रोजी न्यायनिर्णय देण्यात आला. सदर न्यायालयीन आदेशाचे अवलोकन केले असता 
प्रकरणातील तक्रार अर्जाच्या परिशिष्ट-ए मध्ये तक्रारदाराच्या नावासमोर दर्शविलेली कायम 
कामगारांच्या वेतनाच्या १/२६ दराने थकीत मजूरीच्या फरकाची रक्‍कम द.सा.द.शे. १० दराने 
तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदा करेपर्यंत सदर रक्‍कम अदा करण्याचे आदेशा 
झालेले आहेत. 


३. मा.कामगार न्यायालयाच्या दि.१/४/२०१९ च्या रोजीच्या न्यायनिर्णया विरोधात 
शासनाकडून मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे पिटीशन क्र.१४८५९/२०१९ दाखल 
करण्यात आले होते. मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे दाखल अपील Re faders 
क्र.१४८५९/२०१९ मध्ये दिनांक ७/१२/२०१९ रोजी अंतिम न्यायनिर्णय झालेला आहे. सदर 
न्यायनिर्णयानुसार प्रकरणातील १० रोजंदारी मजूरांना तक्रार अर्जाच्या परिशिष्ट-ए मध्ये तक्रार 
दारांच्या नावासमोर दर्शविलेली कायम कामगारांच्या वेतनाच्या १/२६ दराने थकीत मजुरीच्या 
फरकाची रक्‍कम GAGA. १० ऐवजी द.सा.द.शे. ६ दराने तक्रार दाखल केल्याच्या 
दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदा करेपर्यंत अदा करण्याचे आदेश झालेले आहेत. 


४. मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी दि.७/१२/२०१९ रोजी दिलेल्या 
न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फळरोपवाटिका सिछोड, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद 
येथील १० रोजंदारी AGRA रक्‍कम रु.१७,३३,६३४/- (अक्षरी सतरा लाख तेहतीस हजार Geral 
चौतीस मात्र) व त्यावरील ६ टक्के व्याजाच्या रकमेची परिगणना करून सदर रक्‍कम लेखाशिर्ष 
२४०१ १७२२ खाली (०२) मजूरी अंतर्गत अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक १७/४/२०१५ 
भाग पहिला,उप विभाग-दोन अनु.क्र.७ नुसार प्रशासनीक विभाग प्रमुख यांना पुर्ण अधिकार प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. आयुक्त (कृषि) कार्यालयाने १० रोजंदारी मजूरांना थकबाकीची रक्‍कम व त्यावरील ६ टक्के 
व्याज याची अचुक परिगणना करुन मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार देय ठरणारी 
रक्‍कम शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेश यांचे अनुपालन करून देण्यात यावे. तसेच 
या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७. यावरील खर्च सन २०२०-२१ करिता - २४०१ पिक संवर्धन,मागणी क्र.डी-३,१०३-बागायती 
व भाजीपाला पिके, ११९(०३)रोपमळे, (०३)(०१)भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने 
(२४०१ १७२२) (०२ मजूरी) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

८. सदर रक्कम कोषागारातून आहरीत करुन संवितरण करण्यासाठी उप विभागीय कृषी 
अधिकारी, सिल्लोड,जि.औंरगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/१३-ओ 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९१/२०२०/व्यय-१, 


दि.४/१२/२०२० च्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२९११३७५५९३०१ असा आहे. हा SSA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


७ Digitally signed by Ashok Maroti At 
डा0त्वि णा. 55० 
ADF Department, postalCode=400032, st=Mal 


harash 
2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b6886b147679a5af5, 
1494e268689ab8d696dd, 


INumber=5f7eca 1 f400d866ea34324cea1a547aa04f0da079 
fa mM 4a00bee126e8678172a15C5, ‘Ashok Mi Atram 
Date: 2020.12.29 11:41:46 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

संचालक लेखा व कोषागारे मुंबई 

सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय भवन ५ वा माळा, मुंबई-३२. 


. सह संचालक (आस्थापना),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
. विभागीय कृषि सह संचालक, औंरगाबाद. 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद 

र. 


उप विभागीय कृषी अधिकारी, सिल्लोड,जि.औरंगाबाद 


१०. जिल्हा कोषगार अधिकारी, औरंगाबाद 

११. कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१३. निवड नस्ती-१३-ओ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


